सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व 
आस्थापना), भाषा संचालनालय, 
मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
दिनांक ०१.०३.२०२० पासून पुढे 
सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : भाअका-२०१७/प्र.क्र.५७/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा - 


१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. वेतन १३११/प्र.क्र.१७/सेवा-३, दि.२७.१२.२०११. 
२) वित्त विभाग, शासन शुध्दिपत्र क्र. वेतन १३११/प्र.क्र.१७/सेवा-३,दि.०१.०६.२०१५. 
३) मराठी भाषा शासन आदेश, समक्रमांक दि. ०७.१०.२०१९. 

४) भाषा संचालनालयाचे पत्र क्र. रापअ(नियुक्‍ती)२०१८/ प्र.क्र.२७/२२२/चौदा, 

दिनांक १८.०२.२०२०. 


) 
) 
) 
) 


SIR Seat - 


भाषा संचालनालय, मुंबई या कार्यालयातील "सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व 
आस्थापना)” हे पद दिनांक ३१.०७.२०१७ पासून रिक्‍त आहे. सदर पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार दिनांक 
२८.०२.२०२० पर्यंत श्रीमती म. अ. सोनावणे, अधीक्षक, भाषा संचालनालय, मुंबई यांचेकडे संदर्भ क्र.३ 
येथील आदेझान्वये सोपविण्यात आला होता. 


२. भाषा संचालनालयाच्या संदर्भ क्र.४ येथील पत्रास अनुसरुन "सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण 
व आस्थापना)” या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार संदर्भ क्र.१ मधील तरतूदीनुसार श्रीमती म. अ. सोनावणे, 
अधीक्षक, भाषा संचालनालय, मुंबई यांचेकडे दिनांक ०१.०३.२०२० पासून एक वर्षापर्यंत किंवा पद 
रितसर भरले जाईल यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः भाअका-२०१७/प्र.क्र.५७/आस्था-२ 


३. सदर आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २९४/७२०/का.१२, दिनांक 
२०.०३.२०२० व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १६४/२०/सेवा-३, दिनांक ३०.०७.२०२० अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२९१२३५५७५८३३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 
H a rs h wa rd h Harshwardhan Tukaram Jadhav 
DN: CN = Harshwardhan 
Tukaram Jadhav, C = IN, S = 
a nN T U ka fa mM Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Marathi 
Language Department 


Jadhav Date: 2020.08.29 13.0633 
(हर्षवर्धन तु. जाधव) 
प्र.उप सचिव 
प्रति, 
१) महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
२) महाळेखापाल-१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई yoo ०५१. 
६) सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
७) सर्व कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


८) श्रीमती म. अ. सोनावणे, अधीक्षक, भाषा संचालनालय, मुंबई (भाषा संचालनालयामार्फत). 
९) निवड नस्ती / आस्था -२, मराठी भाषा विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


